उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,मंचर, 
जि.पुणे येथील ७४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BTS २०१८/प्रक्र-१४७ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १३ एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः STS २०१७/प्रक्र-१२६/आरोग्य ३(आ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,मंचर, जि.पुणे येथील ७४ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ७४ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकीत्सा 
११०-रुग्णालये व दवाखाने 
११०-७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१० ०२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४७/आरोग्य 3 (3) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१७०८४६२११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९ Digitally signed by Rajendra 
R a e al d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 


ShamMraoji 3; Seermen.o1Manarasna 
Date: 2018.04.13 18:29:04 +05'30' 
Kaurte 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. WPA SRI, आयुक्‍ताळय,आरोग्य भवन,मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 
५. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे 
६. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, मंचर,ता.आंबेगाव, जिल्हा-पुणे 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, मंचर येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. । पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेझान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनाक क्रमांक व दिनांक 
१ | शा.नि.क्र.डिएचसी वैद्यकीय अधिकारी (erat, १ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग । मागणी क्रमांक आर-१ 
३०१०/प्र.क्र.१८८/ वर्ग-२ शासन निर्णय क्र. क्र.अपदे ।२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२ | आरोग्य-३, दि.२.२.११ | वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग प्रसूती १  । १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० २०१७/ प्र.क्र.१२६/ ०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
तज्ञ) वर्ग २ आरोग्य-३अ, ११० - रुग्णालये व दवाखाने 
३ बघिरीकरण झास्त्रज्ञ वर्ग २ 2 | १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० दि.९.२.२०१८ ११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
४ वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) वर्ग २ १ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० राज्य योजनांतर्गत योजना 
4 वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) वर्ग 2 १ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० ( ०६ )(०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
& वैद्यकीय अधिकारी १ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(नेत्रशाल्यचिकित्सा) वर्ग २ (२२१० ०२२६) 
७ वैद्यकीय अधिकारी (दंतचिकित्सा) १ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० 
वर्ग २ 
८ वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष) २ १५६००-३९१०० ग्रेडपे ५४०० 
वर्ग २ 
९ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ३ १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० 
१० सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग ३ १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
११ परिसेविका 4 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१२ अधिपरिचारिका २० | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१३ भौतिकोपचार तज्ञ q  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१४ आहार तज्ञ i | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१५ रक्तपेढी तंत्रज्ञ 2 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१६ शा.नि.क्र.-डिएचसी क्ष-किरण तंत्रज्ञ १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.अपदे 
२०१७/ प्र.क्र.१२६/ 
आरोग्य-३अ, 
दि.९.२.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६ )(09) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१० ०२२६) 


१७ | ३०१०/प्र.क्र.१८८/ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१८ | आरोग्य -३, दि.२.२.११ | ईसीजी तंत्रज्ञ १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१९ औषध निर्माता 2 | ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
२० प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग ३ २ | ५२००-२०२०० ग्रेड पे ooo 
२१ भांडार तथा TITS १  । ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० 
२२ बाहय रुग्ण सेवक १ । ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२३ अपघात विभाग सेवक 3 | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२४ रक्तपेढी परिचर १ । ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 
२५ शस्त्रक्रिया गृह परिचर 2 । ५२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० 
२६ कक्षसेवक & । ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२७ WTI १  । 4200-20200 ग्रेड पे १३०० 
२८ सफाईंगार १ । ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२९ शिपाई वर्ग ४ १ । ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
३० प्रशासकीय अधिकारी वर्ग २ q  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
३१ कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग ३ १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
३२ वरिष्ठ लिपिक १  । ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 
33 कनिष्ठ लिपिक १  । ५२००-२०२० ग्रेड पे १९०० 
३४ बाहयरुग्ण लिपिक १  । ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० 
३५ | शा.नि.क्र. संकिर्ण दंतडाल्य चिकित्सक वर्ग २ q  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ५४०० 
३६ । २०१२/ प्र.क्र.१३०/ दंत यांत्रिक, गट क १ ५२००-२०२०० ग्रेड पे २००० 
30 | आरोग्य-३, अधिपरिचारीका गट-क १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
३८ । दि.२५.७.२०१२ सहाय्यक, गट ड q | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
७४ 


एकूण 


